महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तां) या संवर्गातील 
श्री. संदीप weet भदाणे, सहायक प्रशिक्षणार्थी 
सल्लागार यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : व्यशिअ २०२१/प्र.क्र.१०१/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुख्य इमारत, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-११ मे, २०२१ 


वाचा :- 
सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र: परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९.०२.२०१६ 


प्रस्तावना :- 

कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयांतर्गत, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तां) या संवर्गातील श्री. संदीप प्रकाहा भदाणे यांची दोन 
वर्षांच्या परिविक्षाधिन कालावधीकरिता दिनांक २९.०३.२०१७ रोजीच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता 
विभागाच्या शासन आदेशान्वये प्रथम नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 


२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी 
यांचा परिविक्षाधिन कालावधी समाप्त करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना पारित करण्यात आल्या असून 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (ता या संवर्गातील श्री. भदाणे, यांनी परिविक्षाधीन कालावधी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेला असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन आदेशा :- 


प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता सदर परिच्छेदात नमूद तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे श्री. भदाणे यांनी परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्या असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी या परिच्छेदातील खालील 
तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्रमांक पाच येथे नमूद दिनांकास समाप्त करण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चालू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ क्रमांक सहामध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


अ. नाव व पदनाम र्जू परिविक्षाधिन | परिविक्षाधिन । पदावरील सेवा 
क्र. दिनांक । कालावधी पुढे । कालावधी समाप्त | नियमितपणे 
ढकलण्याची | केल्याचा दिनांक | पुढे चालू 
कारणे ठेवण्याचा 
दिनांक 
foe २ ३ | ४ षु & 
q श्री.संदीप प्रकाशा 22.03.2099 | ९२ दिवसरजा | २१.०६.२०१९ । २२.०६.२०१९ 
भदाणे, 
सहायक प्रशिक्षणार्थी 
सल्लागार , 
व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनालय, 
मुंबई. 


शासन आदेडा क्रमांकः व्यशिअ २०२१/प्र.क्र.१०१/व्यशि-१ 


संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना कळविण्यात येते 
की, सदर अधिकारी यांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने नियमानुसार तात्काळ उचित 
कार्यवाही करावी. 
३. सदर शासन आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदींन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय परिवी-२७१५/ 
प्र.क्र.२०३/आठ, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
v. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५१११४३६१४०९०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ki ५ h or B a | Iram N anvare 9 5420-4 om scedfbeib3bcb0dO| 1b094c0c03933b517a839feb4c6 


4184c7f85f5adb9, 


rialNumber=2c5d8a2c1 6bc0d3779e84fefc316a16497391¢c872515 
Baliram Nanvare 


seriall 
47b9a0338e4a70d535bd, cn=Kishor 
Date: 2021.05.11 14:44:15 +05'30' 


(किशोर ब. ननवरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

३. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
४. सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई . 

५. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

६. संबंधित अधिकारी. 

७. निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


